राज्य योजना सन २०२२-२३ 
राज्य जैवविविधता मंडळाचे बळकटीकरण 
(२४०६ ८६९६) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०९.२२/प्र.क्र.२३७/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :-०१ डिसेंबर, २०२२. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १ /पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.५०/२५४/२०२२-२३, दिनांक ०४.०८.२०२२. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०९.२२/प्र.क्र.२३७/फ-१, 
दिनांक १५.०९.२०२२. 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०९.२२/प्र.क्र.२३७/फ-१, 
दिनांक १९.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता राज्य जैवविविधता मंडळाचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) 
(२४०६ ८६९६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. २५२५.५५ लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन 
दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला 
अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आल्या आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी राज्य जैवविविधता मंडळाचे बळकटीकरण 
(कार्यक्रम) (२४०६ ८६९६) या योजनेतंर्गत रू. २५२५.५५ लक्षचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला 
आहे. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत रु. १०८७.४० लक्ष 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता संदर्भ क्रमांक १ च्या वित्त विभागाचा शासन निर्णय लक्षात 
घेवून शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची 
मागणी लक्षात घेऊन राज्य जैवविविधता मंडळाचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) (२४०६ ८६९8) या 
लेखाशिर्षांतर्गत खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विविध उद्दीष्टान्वये रु. १८०.३० लक्ष इतका निधी 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व acta अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे: 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शिर्ष सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा निधी. 
३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) १६८ .७० 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ११.६० 
एकूण १८०.३० 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०९.२२/प्र.क्र.२३७/फ-१ 


vi. 


vil. 


Vili. 


2. 


3. 


प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, १०१ (99) वनसंरक्षण, विकास 
व पुर्ननिर्मिती पंचवार्षिक योजना अंतर्गत राज्य योजना (११) (३६) राज्य, जैवविविधता 
मंडळाचे बळकटीकरण (२४०६-८६९६) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ मध्ये 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 

सदर निधी शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील कार्याबाबींवरच खर्च करण्यात 
येत आहे किंवा कसे यांची खातरजमा करुनच निधी खर्च करण्यात यावा. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
सदर निधी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) (२४०६ ८६९६) 
या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये येत असल्याची खातरजमा करूनच वितरीत करावा. 

योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मान्यता प्रदान 
HOA आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

वित्त विभागाने साहित्य व इतर खरेदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या प्रचलित 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत करावा. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर 
पालन करावे. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११३३८१२२६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व Ara, +SIDDESH TUKARAM : 


प्रत, 


SAWARDEKAR 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर. 
४. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 


षु , 


ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


BOD! 
WARDEKAR, 


